दहिकुटे ल. पा. प्रकल्प, ता. मालेगाव जि. नाशिक 
उजवा कालवा कि.मी. ०.०० ते ६.५४ मध्ये बंदीस्त 
नलिकेद्वारे पाणी पुरवठा करण्यासाठीच्या विशेष 
दुरुस्ती कामास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणे 
बाबत . 
महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग, 
शासन शुद्धिपत्रक क्रमांक : प्रमाप्र-२०२०/(प्र.क्र.१६४/२०)/सिं.व्य. (कामे) 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : ०४/०६/२०२१ 


वाचा :-शासन निर्णय जलसंपदा विभाग:प्रमाप्र-२०२०/प्र.क्र.१६४/२०/सिंव्य(कामे) दि.०४/०५/२०२१. 
शासन शुद्धिपत्रक : 

उपरोक्त झासन निर्णयातील अ.क्र. ७ नंतर च्या परिच्छेदात पुढील प्रमाणे नमूद केले आहे, 
“प्रस्तावित कामासाठी होणारा खर्च ४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च, ८०- 
सर्वसाधारण, १९०-सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणूका, (१०) .(०४ गोदावरी 
मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळास भागभांडवली अंडादान (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)(कार्यक्रम) 
(४७०१ जे १९४) ५४, गुंतवणुका या लेखाशीर्षाखाली करावा व मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा.” 

आता उपरोक्त झासन निर्णयातील अ.क्र. ७ नंतर चा परिच्छेद पुढील प्रमाणे सुधारित करण्यात 
येत आहे. 

“प्रस्तावित कामासाठी होणारा खर्च ४७०२ लहान पाटबंधारे प्रकल्प यावरील भांडवली खर्च, co 
सर्वसाधारण ,१९० सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणुका, (००)(१८) गोदावरी मराठवाडा 
पाटबंधारे विकास महामंडळास भागभांडवली अंशदान (विस्तार व सुधारणा) (उर्वरित महाराष्ट्र) 
(कार्यक्रम) (४७०२ ७४८१ ), ५४ गुंतवणुका या लेखाशीर्षाखाली करावा व मंजूर अनुदानातून 
भागविण्यात यावा.” 

या कामास प्रदान करण्यात आलेली प्रशासकीय मान्यता सिं.व्य (कामे) कार्यासनाच्या नोंदवही सन 
२०२१-२०२२ मध्ये अ.क्र.०१ वर या पूर्वी दि. ०४.०५.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये नोंदविण्यात 
आलेली आहे. 

सदर झासन शुद्धिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२१०६०४१६१०२५०२२७ असा आहे. हे शुद्धिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रत:- 


षः 


Vaijnath रट 
Manmathappa Chille : 
(वैजनाथ चिल्ले) 
शासनाचे उप सचिव 
मा.राज्यपाल यांचे सचिव, 


२. मा.मुख्यमंत्री यांचे कार्यालय, 


383099a0dféeda6dcc4a3cecb0, 
ed7e728a92a64c735ef: 


शासन शुद्धिपत्रक क्रमांकः प्रमाप्र -२०२०/(प्र.क्र.१६४/२०)/सिं.व्य. (कामे) 


3. 
o. 
Gq, 


मा.उपमुख्यमंत्री यांचे कार्यालय, 
मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष,विधानसभा,विधानभवन, मुंबई, 
मा.सभापती/उपसभापती,विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई, 

मा.विरोधी पक्षनेते, विधानसभा, मुंबई यांचे कार्यालय, विधानभवन,मुंबई, 
मा.विरोधी पक्षनेते, विधानसभा, मुंबई यांचे कार्यालय, विधानभवन,मुंबई, 
मा.मंत्री, जलसंपदा यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

मा.राज्यमंत्री, जलसंपदा यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई, 


. प्रधान सचिव (जलसंपदा) यांचे स्वीय सहायक, जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई, 
. सचिव (जसंव्य व लाक्षेवि) यांचे स्वीय सहायक, जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई, 
. सचिव (प्रकल्प समन्वय) यांचे स्वीय सहायक, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय,मुंबई, 
. महालेखापाल-१ (लेखा व अनूज्ञेयता/लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

. महालेखापाल-२ (लेखा व अनूज्ञेयता/लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य,नागपूर, 

. कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद, 
. मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, लातुर, 

. आंतरवित्त VAM व सहसचिव, जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई, 

. अधिक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण,नाशिक, 

. कार्यकारी अभियंता, मालेगाव पाटबंधारे विभाग, नाशिक, 

, सि.व्य.(कामे) कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


